प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम सन 
२०१७ साठी राज्य शासनाच्या हिश्याची पिक विमा 
हप्ता अनुदानापोटी रु.४८,२७,२५,६४४.०० इतकी 
रक्‍कम भारतीय कृषि विमा कंपनीस वितरीत 
करणेबाबत. 


Wee, शासन 


कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णयक्रमांकः प्रपिवियो-२०१७/प्र.क्र.२१८/११ अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ०५ जुले, २०१८ 
वाचा - 
शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०१७/प्र.क्र.१/११- अ, दि.२०.६.२०१७ 
शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०१७/प्र.क्र.१/११- अ, दि.२३.६.२०१७ 
शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०१७/प्र.क्र.२१८/११-अ, दि.२७.११.२०१७ 
शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०१७/प्र.क्र.२१८/११-अ, दि.०९.०३.२०१८ 
५. झासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ -३ ,दि.०२.०४.२०१८ 
६. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. जा.क्र.सां ८/वि.ह.अनु./३५४/२०१८, दि.२६.०६.२०१८ 


Cc Aa A  -0 


प्रस्तावना :- 

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप २०१७ मध्ये राज्यात भारतीय कृषि विमा कंपनी, नॅशनल इंशुरन्स 
कंपनी, युनायटेड इंडिया जनरल इंशुरन्स कंपनी, रिळायन्स जनरल इंशुरन्स कंपनी व ओरिएन्टळ जनरल 
इंशुरन्स कंपनी या ५ विमा कंपनीमार्फत राबविण्यात आलेली होती. भारतीय कृषि विमा कंपनी ही राज्यात विमा 
कंपन्यांची समन्वयक कंपनी आहे. जिल्हासमूह (Cluster) क्र. १ (लातुर, अकोला, हिंगोली, सांगली, ठाणे, 
पालघर) करीता नेशनल इंशुरन्स कंपनीची नियुक्‍ती करण्यात आलेली होती. नॅशनल इंशुरन्स कंपनीने 
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१७ अंतर्गत पीक विमा हप्ता अनुदानापोटी राज्य शासन हिस्सा 
रु.४८,२७,२५,६४४/- इतक्या रकमेची मागणी दि.२२.०६.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये केलेली असून त्याअनुषंगाने 
सदर रु.४८,२७,२५, ६४४/- इतकी रक्कम नॅशनल इंशुरन्स कंपनीस भारतीय कृषि विमा कंपनीमार्फत उपलब्ध 
करुन देण्याकरीता सदरची रु.४८,२७,२५,६४४/- इतकी रक्‍कम वितरीत करण्याची विनंती कृषि आयुक्तालयाने 
संदर्भ क्र. ६ अन्वये केलेली आहे.त्याअनुषंगाने नॅशनल इंशुरन्स कंपनीने सादर केलेली मागणी आणि कृषि 
आयुक्तालयाची शिफारस या बाबींचा विचार करता प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१७ अंतर्गत 
पीक विमा हप्ता अनुदानापोटी राज्य शासन हिस्सा रु.४८,२७,२५,६४४/- इतकी रक्‍कम वितरीत करावयाची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०१७/प्र.क्र.२१८/११ अ, 


शासन निर्णय :- 

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप २०१७ अंतर्गत जिल्हासमूह क्र. १ (Cluster) करीता नॅशनल इंशुरन्स 
कंपनीची नियुक्‍ती करण्यात आलेली होती. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत खरीप हंगाम २०१७ मध्ये नॅशनल 
इंशुरन्स कंपनीस शासनामार्फत अदा केलेल्या तसेच त्यांनी मागणी केलेल्या पिक विमा हप्ता राज्य हिस्सा 
अनुदानाचा तपज्ञील खालीलप्रमाणे आहे :- 


विमा कंपनी यापूर्वी अदा केलेले नॅशनल इंशुरन्स एकुण अनुदान रु. 
अनुदान रु. कंपनीने नव्याने मागणी 
केलेले अनुदान रु. 
नॅशनल इंशुरन्स ३१६,८३,१६,०४५.०० ४८,२७,२५,६४४.०० ३६५,१०,४१,६८९.०० 
कंपनी 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१७ अंतर्गत पीक विमा हप्ता अनुदानापोटी राज्य शासन 
हिस्सा रु.४८,२७,२५,६४४/- इतक्या रकमेची नॅशनल इंशुरन्स कंपनीने केलेली मागणी आणि कृषि 
आयुक्तालयाची शिफारस या बाबींचा विचार करता पिक विमा हप्ता अनुदानाच्या राज्य हिऱ्याची 
रु. ४८,२७,२५,६४४/- इतकी रक्कम नॅशनल इंशुरन्स कंपनीस भारतीय कृषि विमा कंपनीमार्फत उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी सन २०१८-१९ या वर्षाकरीता अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या रु.१६५३.८० कोटी इतक्या रकमेतून 
कृषि AGATA बीडीएस प्रणालीव्दारे वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर केलेल्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा :- 


मागणी क्र. डी -३ 

२४०१ - पीक संवर्धन, ३३ - अर्थसहाय्य 

११०, पीक विमा (००) (०८) प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विमा हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य 
राज्य हिस्सा (२४०१ A ६६४) योजनेतर 


३. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण 
व संवितरण अधिकारी, तर, कृषि संचालक (वि.प्र), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०१७/प्र.क्र.२१८/११ अ, 


प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७०५१७३८१४७४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by Umesh Narayan Chandiwad 


Umesh Narayan ५५७५५०५५०५" 


2.5.4.20=0a3a08c7339C487fe2836238383bf91 bbd037b93 
b4bdf6c8e95d1969e585fffe, cn=Umesh Naray: 


C h a Nn d iwa d e pelt ane 17:39:56 +05'30' 


(उमेश चांदिवडे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
२. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
३. अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. आयुक्‍त (कृषि), कृषिआयुक्‍्तालय, महाराष्ट्रराज्य, पुणे 
५. संचालक (वि.प्र., PRAGA, महाराष्ट्रराज्य, पुणे 
६. मुख्यसांख्यिक, कृषिआयुक्‍तालय, महाराष्ट्रराज्य, पुणे 
७. संचालक, ळेखावकोषागारे, मुंबई 
८. सहाय्यकसंचालक (लेखा), कृषिआयुक्‍्तालय, महाराष्ट्रराज्य, पुणे 
९. जिल्हाकोषागारअधिकारी, पुणे 
१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखापरिक्षा / लेखावअनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
११. वित्तविभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 
१२. सह सचिव/उपसचिव (११-ओअ/२-अ), कृषिवपदुमविभाग, मंत्रालय, मुंबईयांचेस्वीयसहाय्यक 
१३. कक्षअधिकारी (2-3), कृषिवपदुमविभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१४. विभागीय व्यवस्थापक,भारतीय कृषि विमा कंपनी, स्टॉक एक्स्चेंज टॉवर्स, २० वा मजला, दलाल स्ट्रीट,फोर्ट, 
मुंबई-४०० ०२३ 
१५. निवडनस्ती (कार्यासन ११-ओ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


